विश्रांतवाडी पोलीस ठाणे, गु.नों.क्र.८१/२०१२ मधून 


उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणी विशोष सरकारी 


अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. 
श्री. उज्वल निकम यांना व्यावसायिक फी मंजूर 


करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१२/प्र.क्र.२३८/पोल-१० 


जागतिक व्यापार केंद्र व सेंटर-१ » २० वा मजला, 


कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 


दिनांक: १० जून, २०१३. 


संदर्भ - शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी-२०१२/ए.एस.१३१/डी-चौदा, दिनांक 


39.09.2093 


शासन निर्णय-- 


विश्रांतवाडी पोलीस ठाणे, गु.नों.क्र.८१/२०१२ (कु.शुभम शिर्के हत्त्या प्रकरण) मधून उद्भवणा- 


या न्यायालयीन प्रकरणी शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड.श्री.उज्वलळ निकम यांची विधी 


व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक 39.09.2093 च्या अधिसूचनेन्वये विशोष सरकारी 


अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी काम पहाण्यासाठी त्यांना 


खालीलप्रमाणे फी मंजूर करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


मंजूर करण्यात आलेली फी मंजूर करण्यात आलेली फी 


ओ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी रु . २५,०००/- 


ब) विचार विनिमय फी (प्रतितास) रु. ८,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१२/प्र.क्र.२ 3 ८/पोळ-१० 


मंजूर करण्यात आलेली फी मंजूर करण्यात आलेली फी 


(कमाल मर्यादा प्रतिदिन रु. २५,०००/- 
क) हॉटेल लॉजिंग व बो्डींग प्रतिदिन रु.५,०००/- 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उप आयुक्त दर्जाहून कमी 


नाही, अज्ञा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान 


होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री.उज्वळ निकम यांना 


अपरिणामकारक सुनावणी फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, जिल्हा पोलीस 


(००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक व विशेष सेवा या लेखाशिर्षाखाळील 


त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर- २११/१३/व्यय-७, दिनांक 


६.०४.२०१३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१ २३०६१०१७५५५७४५२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vijaykumar 


V I} ay k umar ven Dapake 


N: CN = Vijaykumar Vishnu 
1 Dapake, C = IN, S = Maharashtra, 
Vishnu Dapake 9०९5 
MAHARASHTRA, OU = Home 
Date: 2013.06.14 15:30:44 +05'30' 


(वि. वि. दपके) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१२/प्र.क्र.२३८/पोळल-१० 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई. 
३. पोलीस आयुक्त, पुणे 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

५. विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


६. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 


७. अँड.श्री. उज्वल निकम, ४८ रामदास कॉलनी ,बॅरिस्टर निकम चौक, जळगाव. 


८. निवड नस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


